नाशिक जिल्ह्यातील ६ इतर जिल्हामार्गव 2 
ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३६/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ सप्टेंबर, २०१८ 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
क्र.का-५/साबांप्राविना/प्रआ/रस्ते दर्जोन्नत/सिन्नर/१९९४/२०१८ दि. २४/०४/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये नाशिक 
जिल्ह्यातील ६ इतर जिल्हा मार्ग व २ ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी 
केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक लांबी नंतरचा 
(कि.मी.) क्रमांक 
राष्ट्रीय महामार्ग-५० पासून पास्ते - ग्रामीण | (०/०० ते ३/५००) ३१.५०० | प्रमुख 
लोणारवाडी - प्रमुख राज्यमार्ग-११२ ते मार्ग कि.मी. ।जिल्हा 
कुंदेवाडी - मुसळगांव- खंबाळा - म्हरळ २८ मार्ग-११० 
- नि-हाळे ते अहमदनगर जिल्हा हद्द ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) 
रस्ता. मार्ग 
१०० 
इतर (०/०० ते २५/००) 
जिल्हा 
मार्ग 


२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३६/नियोजन-२ 


डुबेरे (प्रमुख जिल्हा मार्ग-३०) पासून इतर | (०/०० ते ४३/८००) | ४३.८०० | प्रमुख 
पाटोळे - गोंदे - खंबाळा - भोकणी - जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
फर्दापूर - धारणगांव - देवपूर - निमगांव मार्ग मार्ग-१११ 
(देवपूर) खडांगळी - मेंढी - सोमठाणे - ३४ 
सांगवी ते इतर जिल्हा मार्ग-३२ रस्ता. 
सिन्नर - सरदवाडी - पास्ते - जामगांव - इतर | (०/०० ते १५/४००) १५.४०० | प्रमुख 
विंचुर दळवी ते राज्यमार्ग-३७ ला जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-११२ 
१७१ 
इतर । (0/00 ते १८/५००) २५.५०० । प्रमुख 
प्रमुख राज्यमार्ग-१२ ते सोनांबे - कोनांबे | जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
- धोंडबार - औंधवाडी - आगासखिंड ते मार्ग मार्ग-११३ 
प्रमुख राज्यमार्ग-१२ ला मिळणारा रस्ता. १७२ 
इतर (०/०० ते ७/००) 
जिल्हा 
मार्ग 
१७३ 
राज्यमार्ग-५० नांदूर शिंगोटे - चास - इतर | (०/०० ते १६/९००) १६.९०० । प्रमुख 
कासारवाडी ते राज्यमार्ग-३२ ला जिल्हा कि.मी. जिल्हा 
मिळणारा रस्ता. मार्ग मार्ग-११४ 
१६९ 
एकूण १३३.१०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 933.900 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७१२.२१० कि.मी. + 933.900) म्हणजेच 
२८४५.३१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२६.६०० कि.मी. ने घट होवून 
एकूण लांबी (३२६२.६८० - १२६.६००) म्हणजेच ३१३६.०८० कि. मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६.५०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०७४३.०५० - ६.५००) म्हणजेच 
१०७३६.५५० कि. मी. इतकी होईल. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२६१६१२२५८०१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
r a S h a n t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e ry 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
Vi n a ya kra O Pa t | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.09.26 16:20:36 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३६/नियोजन-२ 


2) 


nN SG Om 


2) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी,नाशिक. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 
२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


